4) 


सन 2020-29 या आर्थिक वर्षाकरीता राष्ट्रीय 
छात्रसेना योजना (अनिवार्य) याकरीता २२०४-००१६ 
या लेखाशिर्षाअंतर्गत निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- राछासे २६२०/प्र.क्र.११९/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ जानेवारी, २०२१. 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३,दि. १६.०४.२०२० 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि. ०४ मे, २०२०. 

सम क्रमांकाचा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, दि. 24.99.2020 

व दि. ०१.०१.२०२१ 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/निधी मागणी/२०२०-२१/ 
का-५/६१८७, दि. २३.११.२०२०. 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/निधी मागणी/ २०२०-२१/ 
का-५/६२९१, दि. ०२.१२.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय छात्र सेना 


योजनेअंतर्गत (अनिवार्य) २२०४-००१६ या लेखाशिर्षाखालील उपशिर्ष ०६-दूरध्वनी, विद्युत व पाणीपट्टी, 


१३- कार्यालयीन खर्च, १४- भाडे पट्टी व कर, २४-पेट्रोल, तेल व वंगण याअंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय 


तरतूदीपैकी ६० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय छात्रसेना 


योजने अंतर्गत (अनिवार्य) २२०४-००१६ या लेखाशिर्षाखालील SATS ०६-दूरध्वनी, विद्युत व पाणीपट्टी, 


१३- कार्यालयीन खर्च, १४- भाडे पट्टी व कर, २४-पेट्रोल, तेल व वंगण याअंतर्गत मंजूर केलेल्या 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी ६० टक्के निधी वितरीत करण्यास खालील Tea दर्शविलेल्या प्रमाणे शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २६२०/प्र.क्र.११९/क्रीयुसे-३, 


(रू. लाखात) 
अ.क्‌ | उपशिर्ष / उद्दीष्ट अर्थसंकल्पिय आतापर्यंत वितरीत तरतूद | वितरीत करण्यात 
र. तरतूद (डिसेंबर अखेर) येणारी तरतूद 
उपशिर्षे ८०६-दूरध्वनी, | रू.७०.०० रू. २१.०० रू. २१.०० 
विद्युत व पाणीपट्टी, 
२. | १३-कार्यालयीन खर्च, रू. १००.०० रू. ३०.०० रू. ३०.०० 
१४- भाडे पट्टी व कर, रू. ८०.०० रू. २४.०० रू. २४.०० 
४. २४-पेट्रोल, तेल व वंगण रू. ६०.०० रू. २४.०० रू. १२.०० 
२. उपशिर्ष ०६-दूरध्वनी, विद्युत व पाणीपट्टी, १३- कार्यालयीन खर्च, १४- भाडे पट्टी व कर, २४- 


पेट्रोल, तेल व वंगण याअंतर्गत मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी go cad प्रमाणे निधी वितरीत 


करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, सदर उपशिर्षाखाळी उपशिर्ष ०६-दूरध्वनी, 


विद्युत व पाणीपट्टी, १३- कार्यालयीन खर्च, १४- भाडे पट्टी व कर आणि २४-पेट्रोल, तेल व वंगण याअंतर्गत 


मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी go टक्के निधी वितरीत करण्यास व हा निधी आयुक्त, क्रीडा व 


युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या अधिनिस्त ठेवण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


3: उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, 


विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेतर (२२०४-००१६)” या 


लेखाशिर्षाखालील संबंधीत उपशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचा निधी ज्या 


प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा. 


8, सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१६.०४.२०२० व शासन निर्णय, 


दि.०४.०५.२०२० मधील आदेशांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. सदर निधीसाठी संबंधित समादेशक 


अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व संबंधित विभागीय उपसंचालक (क्रीडा व युवक सेवा) 


यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ०१/२०२१/व्यय-५, 


दि. ०५/०१/२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २६२०/प्र.क्र.११९/क्रीयुसे-३, 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०१०५१८१३३८८६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


फी, Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
Swati M a d h 1 ka r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School Education 
and Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=82e 1 d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700F 


Nanal ones ovar की 
(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मंत्री, (क्रीडा व युवक कल्याण) मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री, (क्रीडा व युवक कल्याण) मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

३. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

६. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

८. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्रसेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
१०. निवडनस्ती (क्रीयुसे-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


